“महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या 
व्यक्‍तींकरीता नुकसान भरपाई योजना, 
२०१४”या योजनेसाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत... 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीपीसी-०४१४/प्र.क.९८/पोल-७ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: ३ फेब्रुवारी २०१५ 
वाचा:- अधिसूचना क्रमांक- सीपीसी २११/ प्र क्र १०१/पोल -७ दि . ११/०४/२०१४ 


शासन निर्णय :- 

एखाद्या गुन्हयांमध्ये ज्यांना हानी अथवा इजा पोहचलेली आहे, अज्ञा बळी पडलेल्या व्यक्तींचे 
किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे आवश्‍यक आहे, aan व्यक्‍तींना 
नुकसानभरपाई देण्याकरीता निधीची तरतूद करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या “महाराष्ट्रात बळी 
पडलेल्या व्यक्‍तींकरीता नुकसान भरपाई योजना, २०१४” या योजनेसाठी खालीलप्रमाणे नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक : बी-१ 
२०५५ -पोळीस भे 
(००(१०८)राज्य मुख्यालय पोलीस, 
(०८) गुन्हयामध्ये बळी पडलेल्या aaa किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई 
(०८)(०१) गुन्हयामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्‍तीस किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई 
(२०५५ ०६७८)(योजनांतर्गत)३१,सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर) 


२. या योजनेसाठी सह सचिव /उपसचिव, ( पोल-७) गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२, यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून तसेच अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी ,महाराष्ट्र राज्य विधी 
सेवा प्राधिकरण ,मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक६३५/अर्थ-११, दिनांक- २ 


शासन निर्णय क्र.. सीपीसी-०४१४/प्र.क.९८/पोल-७ 


डिसेंबर २०१४ व क्रमांक १२०९०१/व्यय-७, दिनांक - १६ जानेवारी २०१५ आणि महालेखापाल, मुंबई 
मु 


यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-ख.वि./चा-१/गृह विभाग/युओआर-१६०/२०१४-१५/९८३, दिनांक 
२३ डिसेंबर २०१४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येते आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र २०१५०२०३१७०७१०८६२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याआदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ह Digitally signed by Chitra 
C h | t [ a Shahaji Patodekar 
DN: CN = Chitra Shahaji 
oe Patodekar, C = IN, S = 
5 h a h चै] | Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
OU = Under Secretary 


2 ato d e ka ff Date: 2018:02.27 16:42:44 


(चित्रा पाटोदेकर ) 
अवर सचिव , गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई. 

अध्यक्ष, सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 

प्रबंधक , सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये 

प्रबंधक,मा. उच्च न्यायालय मुंबई/मा. उच्च न्यायालय नागपूर, खंडपीठ नागपूर/ मा. उच्च 
न्यायालय औरंगाबाद, खंडपीठ औरंगाबाद. 


७. महालेखापाल(लेखा वअनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


१०, 
११. 


१२. 


१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महाळेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र यांचे कार्यालय, 
प्रतिष्ठा भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 
उप सचिव, (अर्थसंकल्प) गृह विभाग मंत्रालय मुंबई. 

कक्ष अधिकारी वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-११) , मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व सहसचिव/ उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती / पोल-७ 


पृष्ठरपैकी२ 


